विद्युत निरीक्षणालयातील गट अ (राजपत्रित) 
पदावरील पदोन्नतीसाठी असलेल्या विभागीय 
पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
क्रमांक: विपस-२०२०/प्र.क्र.१०३/ऊर्जा-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ:- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. विपस-२०१५/प्र.क्र.२०५/ऊर्जा-५, दि. २९.०८.२०१५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२ , दि. ०१.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


विद्युत निरीक्षणालयातील गट अ (राजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी संदर्भ क्र १ येथील शासन निर्णयान्वये 
विभागीय पदोन्नती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरिता अनुसरावयाच्या कार्यवाहीबाबतची एकत्रित 
मार्गदर्शक तत्त्वे विहित केळी आहेत. सदर झासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनेनुसार विद्युत निरीक्षणालयातील गट अ 
(राजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्याकरिता विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 


विद्युत निरीक्षणाळयातील गट अ (राजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या विभागीय 
पदोन्नती समितीचे खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम विभागीय पदोन्नती समितीमधील पद 

[ie . अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (ऊर्जा) अध्यक्ष 

२. सह सचिव / उपसचिव (ऊर्जा-५) सदस्य 

३. सह सचिव / उपसचिव / अवर सचिव, मागासवर्गीय प्रतिनिधी तथा सदस्य 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-५) सदस्य सचिव 


०२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः विपस-२०२०/प्र.क्र.१०३/ऊर्जा-५ 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१३११२६०१२९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Pundlik Badgeri 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Industry Energy 
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff8 16d85e77eec 14db9926b325a 
a é 140acf9b28bb990786, 
serialNumber=ec955e2d360e1fddb6abac58a907419053beeceb 
p U Nn d | | k B a d g e [ | Sdbac48a78c89c588ff7 1bef, cn=Prashant Pundlik Badgeri 
Date: 2020.08.13 11:31:11 +05'30' 


(प्र. पु. बडगेरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५) सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

६) मा. मुख्य सचिव 
७) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ. ऊ व का. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मुख्य विद्युत निरीक्षक, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई-४०००७१. 
८) सह सचिव / उप सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ. ऊ व का. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन १६ ब/१२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती (ऊर्जा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


